सातवा वेतन आयोग 

विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष 
मागासवर्गाच्या मुलांसाठीच्या उच्च 
माध्यमिक आश्रमशाळांमधील प्रयोगशाळा 
सहायक यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन, 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विभशा-२०१९/प्र.क्र.२४८/विजाभज-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - २१ जुले २०२० 


वाचा:- १) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.१/१/२०१९. 
२) शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.०१/सेवा-९, दि.३०/१/२०१९. 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.०९/सेवा-९, दि.२०/२/२०१९. 
४) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.९१८, 
दि.१६/३/२०१९. 
५) शासन निर्णय, इमाव विभाग क्र.विभशा-२०१९/प्र.क्र.२४८/विजाभज-२, 
दि.२९/७/२०१९. 
६) शासन निर्णय, इमाव विभाग क्र.विभशा-२०१९/प्र.क्र.२४८/विजाभज-२, 
दि.१०/६/२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष मागासवर्गाच्या मुलांसाठीच्या उच्च 


माध्यमिक आश्रमशाळांमधील पुर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वाचा येथील 


क्र.०६ नुसार सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सुधारित वेतनश्रेणी लागू 


करण्यात आलेली आहे. सदरहु शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ३ व ४ येथील प्रयोगशाळा 


परिचर या पदाऐवजी प्रयोगशाळा सहायक असे वाचावे व त्यांना देय होणाऱ्या वेतनश्रेणी 


ऐवजी 5-७ : २१७००-६९१०० असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः .विभशा-२०१९/प्र.क्र.२४८/विजाभज-२ 


सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००७२११२३८३६६०२२ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prakash Nathlya 
Valvi 
Date: 2020.07.28 11:54:54 +05'30' 
(प्रकाश वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय मुंबई 

. प्रधान सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

९. 


जिल्हाधिकारी (सवी 


१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व) जिल्हा परिषद 

११.प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग (सर्व) 

१२.सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्वी 

१३.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१४.सर्व मुख्याध्यापक, विजाभज, प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, 
१५.स्वीय सहायक, मा.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती (विजाभज-२) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः .विभशा-२०१९/प्र.क्र.२४८/विजाभज-२ 


शासन शुध्दीपत्रक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र.विभशा-२०१९/प्र.क्र.२४८/विजाभज-२, 


दि. २१/७/२०२० सोबतचे जोडपत्र. 


अ.क्र पद वेतनश्रेणी (६ वा वेतन वेतनश्रेणी (७ वा वेतन 
आयोग) आयोग) 
ia प्रयोगशाळा सहायक रु.५२००-२०२०० ग्रेड वेतन | 5-७ : २१७००-६९१०० 
रु.२०००/- 


Digitally signed by Prakash Nathlya Valvi 
Date: 2020.07.28 11:55:14 +05'30' 


(प्रकाशा वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


